डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा 
जोतिराव फुले आणि राजर्षि शाहू 
चरित्र साधने प्रकाहन समित्यांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : समिती-११११/(प्र.क्र.९१/१६)/समन्वय 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा - 


शासन निर्णय क्रमांक : डिबीए-२००८/(८६/२००८)/समन्वय, दि. ३०.०९.२००८. 
शासन निर्णय क्रमांक : डिबीए-२०११/(१५६/११)/समन्वय, दि. २३ नोव्हेंबर, २०११. 
शासन निर्णय क्रमांक : राशाम-२०१३/प्र. क्र.४५/समन्वय, दि. २५ जून, २०१३. 
शासन निर्णय क्रमांक : समिती-२५११/(प्र.क्र.१५५/१३)/समन्वय, दि.३० जुळे, २०१४. 
५. शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं/ डॉ.बाआं/ 
मज्योफ/राशाम/समि. मु. वाढ/प्रशा-३/११९३, दि. ३० जानेवारी, २०१७. 


Cc “७ A  -0 


प्रस्तावना- 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा 
जोतिराव फुले आणि राजर्षि शाहू या महापुरुषांचे साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर, महात्मा जोतिराव फुले आणि राजर्षि शाहू चरित्र साधने प्रकाहन समिती या तीन 
स्वतंत्र समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर तिन्ही समित्यांना संदर्भ क्र. ४ येथील 
शासन निर्णयानुसार दि. २३.११.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर समित्यांची 
अनुवाद, संपादन आणि प्रकाशनाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या ग्रंथांना महाराष्ट्रात, देशात व 
परदेशात मोठी मागणी असल्याने, या महापुरुषांशी संबंधित लेखन, संशोधनाचे काम पूर्णत्वास 
नेणे आवश्‍यक असल्याने, या समित्यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव तसेच डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाहन समिती व महात्मा जोतीराव ps चरित्र साधने प्रकाशन 
समितीचे पुनर्गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय- 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिराव फुळे आणि राजर्षि शाहू या महापुरुषांचे 
साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समित्यांची अनुवाद, संपादन आणि 
प्रकाशनाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या ग्रंथांना महाराष्ट्रात, देशात व परदेशात मोठी मागणी 
असल्याने, या महापुरुषांशी संबंधित सर्व अप्रकाशित साहित्य, लेखन, संशोधनाची कामे पूर्णत्वास 
नेण्यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिराव फुळे आणि 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-११११/(प्र.क्र.९१/१६)/समन्वय 


राजर्षि शाहू चरित्र साधने प्रकाहन समिती या तिन्ही समित्यास दि. २३.११.२०१६ पासून 
दि.३१.१०.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त समित्यांपैकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र प्रकाहान समिती व महात्मा 
जोतीराव फुले चरित्र साधने प्रकाहन समितीचे खालीलप्रमाणे पुनर्गठन करण्यात येत आहे. या 
पुनर्गठित समित्यांना आणि संदर्भ क्र.४ येथील दि. ३०.०७.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये पुनर्गठित 
केलेल्या राजर्षि शाहू चरित्र साधने प्रकाहन समिती अशा एकूण तीन समित्यांना दि.०१.११.२०१८ 
पासून पुढील 3 वर्षे कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे : 


परिशिष्ट -“अ 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाठान समिती 


अध्यक्ष a मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) 

उपाध्यक्ष दिं मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) 

सदस्य षि अ.मु.स./प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) 
सदस्य ति डॉ. भीमराव भोसले 

सदस्य fe प्रा. रमेश पांडव 

सदस्य ।:| डा. सुनील भंडगे 

सदस्य a प्रा.वैजनाथ सुरनर 

सदस्य a Sl. राजन गवस 

सदस्य A डॉ. हारणकुमार लिंबाळे 

सदस्य ति Sl. शामराव अत्रे 

सदस्य Bi श्री. मिलिद कांबळे 

सदस्य षि डा. प्रविण रणसुरे 

सदस्य |: | ST. इश्वर नंदापुरे 

सदस्य Bi डॉ. SAAT घोणसे 

सदस्य A श्री. नामदेव कांबळे 

सदस्य la श्री. संजय साळवे 

सदस्य पिं डॉ. पी. जी. जोगदंड 

सदस्य ।: | संचालक, शासकीय मुद्रणालये, लेखन सामुग्री व प्रकाशने 
सदस्य-सचिव | : | डॉ. सुधाकर बोकेफोडे 

निमंत्रक re संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-११११/(प्र.क्र.९१/१६)/समन्वय 


महात्मा जोतीराव फुले चरित्र साधने WHR समिती 


अध्यक्ष A मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) 

उपाध्यक्ष हि मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) 

सदस्य a अ.मु.स./प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) 
सदस्य छि डॉ. गणेश राऊत 

सदस्य ।:| डॉ. सुधीर गाडे 

सदस्य a श्री. रवींद्र गोळे 

सदस्य छि श्री. अमर हबीब 

सदस्य दि Sl. Gea वाघ 

सदस्य छि श्रीमती सीमा कांबळे 

सदस्य |: | a. SRT सोनार 

सदस्य | श्री. रमेश महाजन 

सदस्य iS श्री. दशरथ कुळधरण 

सदस्य |: | श्री. रघुनाथ ढोक 

सदस्य |: | संचालक, शासकीय मुद्रणालये, लेखन सामुग्री व प्रकाशने 
सदस्य-सचिव : डॉ. SAAT घोणसे 

निमंत्रक हि संचालक, (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


3; सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८१२१४१६३२१०५१०८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Siddharth 
Kharat Sinan sre 
(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४ मा.राज्यमंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

षु. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, विधानमंडळ, 
मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-११११/(प्र.क्र.९१/१६)/समन्वय 


११, 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


मा.सचिव (उ.व तं.शि.विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण. 

सदस्य सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाहन समिती,१ ळा 
मजला, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेंट, मुंबई- ४०० ००१. 
सदस्य सचिव, महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती,१ ला मजला, 
ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेंट, मुंबई- ४०० ००१. 

सदस्य सचिव, राजर्षि शाहू चरित्र साधने प्रकाहन समिती,१ ला मजला, ठाकरसी 
हाऊस, जे. एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेंट, मुंबई- ४०० ००१. 

सर्व सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई 
(समितीच्या सदस्य- सचिवांमार्फत प्रत रवाना) 

सर्व सचिव, महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई (समितीच्या 
सदस्य- सचिवांमार्फत प्रत रवाना) 

सर्व सचिव, राजर्षि शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई (समितीच्या सदस्य- 
सचिवांमार्फत प्रत रवाना) 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, पुणे 

अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, पुणे 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (समन्वय). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


